शासकीय विद्यानिकेतन पुसेगांव, ता. खटाव 
जिल्हा सातारा या विद्यानिकेतनाच्या 
परिसरातील जागा समर्पीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: शाविनि २०१४/प्र.क्र. 149/ एसएम ६ 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक: ०३ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा :- 
१) शासन पत्र क्रमांक: शाविनि १००१/(१३२/०१)/माशि- ७, दिनांक: २४ सप्टेंबर२००३ 
२) शासन निर्णय क्रमांक: शाविनि २०१४/प्र.क्र.१५१/ एसएम ६, दिनांक: ०३ सप्टेंबर, २०१४ 
३) शासन परिपत्रक, महसुल व वन विभाग क्रमांक: जमीन ०४/२००६/प्र.क्र.३५/ ज-१, 
दिनांक: ०८ सप्टेंबर, २००८ 


प्रस्तावना :- 

पुसेगांव, ता. खटाव, जिल्हा सातारा येथील श्री. हनुमानगिरी गुरुनारायणगिरी गोसावी यांनी ३८ 
हेक्टर २६ आर इतकी जमीन दिनांक २१/१/१९७० रोजीच्या नोंदणीकृत बक्षिसपत्राने शिक्षण विभागास 
दिली आहे. या जमिनीवर महात्मा फुले शासकीय विद्यानिकेतन सुरु करण्यात आले आहे. प.पू. श्री 
सेवागिरी महाराज देवस्थान ट्रस्ट, पुसेगांव यांनी मागणी केल्यानुसार सदर जमिनीपैकी ९.७६ हेक्‍टर 
जमीन संस्थेला संदर्भ क्र. १ अन्वये घातलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून परत करण्याचा निर्णय 
घेण्यात आला आहे. तसेच संदर्भ क्र. १ येथील शासन पत्रामध्ये संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयाद्वारे 
सुधारणा करण्यात आली आहे. तथापि, सदर जमीन महाराष्ट्र जमीन महसुल संहिते, १९६६ च्या कलम 
४० नुसार “शासकीय जमीन” असल्याचे विधी व न्याय न्याय विभागाने स्पष्ट केळे आहे. त्यामुळे सदर 
जमीनीबाबत निर्णय महाराष्ट्र जमीन महसुल (शासकीय जमीनीची विल्हेवाट) नियम १९७१ नुसार करणे 
योग्य असल्याचे विधी व न्याय विभागाने स्पष्ट केले आहे. 

तसेच संदर्भ क्र. ३ येथील परिपत्रकामध्ये खालीलप्रमाणे तरतूद आहे. 

“एखाद्या शासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीची अथवा संपादन करुन 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या (खाजगी) जमिनीची त्या विभागास आवश्‍यकता राहिलेली नसल्यास, त्या 
विभागाने अशी जमीन महसुल विभागाकडे समर्पित (Surrender) करणे आवश्‍यक आहे.” 

त्यामुळे सदर (९.७६ हेक्‍टर) जमीन ,महसुल व वन विभागास समर्पीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

शासकीय विद्यानिकेतन पुसेगाव, ता. खटाव जि. सातारा यांचेकडील जमिनीपैकी सर्व्हे नं. ४३४, 
४३८, ४४१-अ व ४४६ मधील ९.७६ हेक्‍टर जमीन ही शासकीय जमीन महसुल व वन विभागाच्या दिनांक 
०८ सप्टेंबर २००८ रोजीच्या शासन परिपत्रकामधील सूचना विचारात घेऊन खालील अटींच्या अधिनतेने 
सदर जमीन महसुल व वन विभागास समर्पित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाविनि २०१४/प्र.क्र. १५१/ एसएम ६ 


अटी: 


२. 


i, सदर जमिनीतील सर्व्हे नंबर ४३८ मधूनच विद्यानिकेतनकडे दक्षिणेकडून उत्तरेकडे 
येणारा एकमेव मुख्य रस्ता असल्याने सदर रस्त्याच्या जागेची मालकी विद्यानिकेतनकडे 
असणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. त्यामुळे विद्यानिकेतनकडे जाण्याकरीता ९ मीटर रुंदीचा रस्ता 
निर्धारीत करून या रस्त्याची मालकी शासकीय विद्यानिकेतन यांचेकडेच राहील. 


॥. जमीनीचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यापूर्वी विहीत कार्यपध्द्तीनुसार मोजणीअंती सदर 
९.७६ हे. आर क्षेत्र निश्चित करून त्याचा ताबा घेण्यात यावा. 


यापुर्वी निर्गमित करण्यात आलेले संदर्भाधीन क्र. १ व २ चे अनुक्रमे शासन पत्र व शासन निर्णय 


याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००३१९१८३५१५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SIDDHESHWAR KISAN SAPKAL 

S | D D H ES H WA R DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=db42cf8a9 1b869b 103e6e1 07753b6bb34fc469e07c99e0703b 
18560eaca00b19, postalCod: 


2, st=Mi 
serial INumber=80124DE9F22650026F4F 18C12640FOBA35AB131CAEE1 
27FOOEE6CD1661 9FE883, ‘SIDDHESHWAR KISAN SAPKAL 
te: 2024.10.03 19:04:56 +05'30 


(श्री. सिद्धेश्वर सपकाळ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्नेषित- 


पु. 
&. 
9. 
oe, 


र्‌. 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिवालय, 

२. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

३. 

४. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशोष कार्यकारी अधिकारी 


मा. मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 


अप्पर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 

आयुक्त, शिक्षण, पुणे 

शिक्षण संचाळक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
विभागीय शिक्षण उप संचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर 


१०.जिल्हाधिकारी, सातारा 

११.शिक्षणाधिकारी, (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सातारा 

१२.प्राचार्य, शासकीय विद्यानिकेत, पुसेगावं, ता. खटाव, जि. सातारा 

१३.चेअरमन, ५५, सेवागिरी महाराज देवस्थान ट्रस्ट, पुसेगांव, ता. खटाव, जि. सातारा 
१४.महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

१५.महालेखापाल-२ (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

१६.निवड नस्ती, एसएम-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


